महाबळेश्वर तालुक्‍यातील ग्रामीण रुग्णालय 
चालविण्याकरीता बेल-एअर या संस्थेस 
अनुदान मंजूर करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुदान-२०२१/ प्र.क्र.२९० अ/ आरोग्य-४ 
मंत्रालय, १० वा मजला, संकुल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मुंबई. 
दिनांक: १३ जानेवारी, २०२३. 


वाचा :- 
१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग,शासन निर्णय क्र.संकिर्ण-२०१५/प्र.क्र.१२९/आरोग्य-४,दि.२७.०३.२०१८ 
) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र.अनुदान-२०२०/प्र.क्र.९५/आरोग्य-४, दि.१८.०४.२०२० 
) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.९१९/आरोग्य-४, दि.१२.०६.२०२० 
) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.९५/आरोग्य-४, दि.१६.०६.२०२० 
५) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र.पीपीपी-२०२१/प्र.क्र.३१/आरोग्य-४, दि.१७.०२.२०२१ 
) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र.अनुदान-२०२१/प्र.क्र.३२/आरोग्य-४, दि.३१.०३.२०२१ 
) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र.अनुदान-२०२१/प्र.क्र.३२/आरोग्य-४, दि. ०४.१०.२०२१ 
) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र.अनुदान-२०२१/प्र.क्र.२५८/आरोग्य-४, दि. २९.०३.२०२२ 
९) सार्वजनिक आरोग्य विभाग,शासन निर्णय क्रमांकः अनुदान-२०२१/ प्र.क्र.२९० अ/ आरोग्य-४, दि. १४. ११.२०२२ 
१०) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थसंकल्प व प्रशासन) मुंबई यांचे पत्र, क्रमांकः संसआसे/सहा.अनु/ 
महाबळेश्वर/अनु.मागणी/कक्ष ६४/७० टक्के/२१०२१-२३, दि.१५.११.२०२२. 


प्रस्तावना:- 

सातारा जिल्हयातील महाबळेश्वर तालुक्‍यातील ग्रामीण रुग्णालय, प्राथमिक आरोग्य केंद्र तळदेव व 
प्राथमिक आरोग्य केंद्र तापोळा आणि तळदेव व तापोळा येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या अंतर्गत असलेली १४ 
उपकेंद्रे संदर्भाधीन दि. १२.०६.२०२० चा शासन निर्णय व दि. १६.०६.२०२० चे शुध्दीपत्रकान्वये इंडियन 
रेडक्रॉस सोसायटी,पाचगणी (महाबळेश्वर),जि.सातारा संचलित बेळ एअर या संस्थेस अटी व शातींच्या अधीन 
राहून दि. ३१.०३.२०२३ पर्यंत चालविण्यास मान्यता दिली आहे. ग्रामीण रुग्णालय महाबळेश्वर हे पीपीपी 
तत्वावर चालविण्यास देण्यात आलेल्या इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी पाचगणी, सातारा संचलित बेळ एअर या 
संस्थेस दि. ०१/०२/२०२१ ते ३१/०१/२०२२ पर्यंत (१२ महिने) उर्वरित सहाय्यक अनुदान रक्‍कम रुपये 
३६,६२,१०२/- अनुक्रमांक ९ येथील शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आले आहेत. ग्रामीण रुग्णालय 
महाबळेश्वर हे पीपीपी तत्वावर चालविण्यास देण्यात आलेल्या इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी पाचगणी, सातारा 
संचलित बेल एअर या संस्थेस दि. ०१/०२/२०२२ ते ३०/०९/२०२२ पर्यंत पर्यंत (०८ महिने) उर्वरित सहाय्यक 
अनुदान रक्‍कम रुपये ४७,६९,२४६/- बी.डी.एस.प्रणाळीवर उपलब्ध करण्याबातचा प्रस्ताव शासनाच्या 
विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय:- 

ग्रामीण रुग्णालय महाबळेश्वर हे पीपीपी तत्वावर चालविण्यास देण्यात आलेल्या इंडियन रेड क्रॉस 
सोसायटी पाचगणी, सातारा संचलित बेळ एअर या संस्थेस दि. ०१/०२/२०२२ ते ३०/०९/२०२२ पर्यंत (८ 
महिने) उर्वरित सहाय्यक अनुदान रक्‍कम रुपये ४७,६९,२४६/- इतकी रक्‍कम वितरीत करण्यास या शासन 
निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. सदरबाबतचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे :- 


क्रमांकः अनुदान-२०२२/प्र.क्र.२९० अ/आरोग्य-४ 


अक्र eae ager |e गला वाकअनवान lagen | aqeaqen 
मागणीचा कालावधी । देय अनुदान टक्केवारी 
२ दि.०१/०२/२०२२ ते| ८,५१,६५१/- | १,०२,१९,८१२/- | १ महिन्यासाठी । ४७,६९,२४६/- 
दि.३०/०९/२०२२ 
एकुण प्रस्तावित अनुदान ४७, ६९,२४६/- 


२. सांमजस्य करारातील तरतूदीप्रमाणे देय होणारी रक्‍कम इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी संचलीत पांचगणी 

(महाबळेश्वर), जि.सातारा येथील बेल-एअर हॉस्पिटल या संस्थेस देण्यासाठी होणारा खर्च मागणी क्र.आर-१, 

“२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०१-नागरी आरोग्य सेवा-विषम चिकित्सा, ११०-रुग्णालय व 

दवाखाने, ११० (४), मुफसल रुग्णालये व दवाखाने यांना सहाय्यक अनुदाने, (०३)(०१) अध्यापनेत्तर रुग्णालये व 

दवाखाने यांना सहाय्यक अनुदान (२२१० ०१७३), ३१-सहाय्यक अनुदाने” या लेखाशिर्षाखालील मंजूर 

अनुदानामधून भागविण्यात यावा. 

३. प्रस्तुत प्रयोजनार्थ झालेला खर्च सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरीता मंजुर असलेल्या अनुदानातून 

भागविण्यात यावा. तसेच, ज्या लेखाशिर्षातून सदरचा खर्च भागविण्यात येणार आहे त्या लेखाशिर्षासह तपासणी 

अहवाल शासनास सादर करण्यात यावा. 

४. प्रस्तुत तरतूद उपसंचालक, आरोग्य सेवा, पुणे मंडळ, पुणे यांच्या अधिनस्त ठेवण्याबाबतची कार्यवाही 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थसंकल्प व प्रशासन), पुणे यांनी करावी. 

५. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.४०५/२०२२ /व्यय -१३, दि. २३/०९/२०२२ 

अन्वये, दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

ठर सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 

करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०१०३१९१२४३०८१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 

साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. SUNIL क 

VITTHAL 


( Ufa उकिरडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. महालेखापाल (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/ नागपूर. 
२. संचालक, आरोग्य सेवा-१, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 
३. संचालक, आरोग्य सेवा-२, पुणे. 
४. अतिरिक्‍त संचालक, आरोग्य सेवा (कुटूंब कल्याण, माता बालसंगोपन व शालेय आरोग्य), पुणे. 
५. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रूग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई. 
६. सहाय्यक संचालक (लेखा व लेखापरिक्षा ), आरोग्य सेवा, पुणे. 
७. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन ), पुणे. 
८. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, पुणे मंडळ, पुणे. 
९. जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रूग्णालय, पुणे/सातारा 
१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे/ सातारा 


क्रमांकः अनुदान-२०२२/प्र.क्र.२९० अ/आरोग्य-४ 


११. इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी संचलीत पांचगणी ( महाबळेश्वर ), जि.सातारा येथील बेल-एअर 
हॉस्पिटल. 

१२. वित्त विभाग ( कार्यासन /व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई. 

१३. अवर सचिव (अर्थसंकल्प), सा.आ.वि., मंत्रालय, मुंबई. 

१४.निवडनस्ती( आरोग्य-४), सा.आ.वि. 


